प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक 
अनुदान या योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षास 
मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा: कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११ अ, 
दि. ३१.५.२०१९. 
शासन निर्णय :- 
शासन निर्णय दि.३१.५.२०१९ अन्वये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना व पुनर्रचित हवामान आधारीत 
फळपीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईची रक्‍कम न्यूनतम रुपये १०००/- इतकी 
देणेबाबतच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी खालील लेखाशिर्षास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
लेखाशिर्ष | मागणी क्र. डी -३ Demand No. 3 
२४०१, पीक संवर्धन 2401, Crop Husbandry 
पीक 110, Crop Insurance 
११०, पीक विमा नरव य शा (00)(10), Supplementary grant for 
(00) (१०), प्र फसल विमा योजनेंतर्गत Pradhanmantri Crop Insurance 
पुरक अनुदान Scheme 
(2809B042) (अनिवार्य) 2401B052 (Non-plan) 


33 अर्थसहाय्य” 33, Subsidies. 


२. हा झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी-१), 
महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि/चा-१/ कृ.पशु. डे. व . म. वि. /यू ओआर -३८/२०१९- 
२०/२४०, दि.३१.५.२०१९ अन्वये आणि वित्त विभागाच्या १३१/२०१९/व्यय-१, दि.२२.५.२०१९ 
अनुसार त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११ अ, 


2. 


प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३१७२५२१५४०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Neeta Eknath Shind 
N eeta F nat h DN: ० = rashtra, ou=Agriculture 
id ADF Depart pr ICode=400032, st=Mal 
2 


=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53 
682c53a425e54d187a7cl 


र्य serialNumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be57 
h | Nn e 548776492ba36e77ea1c4. b, cn=Neeta Eknath Shinde 


Date: 2019.08.13 17:35:30 +05'30' 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 


. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


९ 


. उप सचिव (११-ओ /2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
. संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१३.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 


स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 


१५. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


